माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या 
मुख्यालयासाठी ३० संगणक खरेदीसाठी 
wider निधी उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : मावज-२०२३/९१६/प्र.क्र.३७३/मावज-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १५ फेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.३२/मावज-१ 
दिनांक ०१ जानेवारी, २०२४. 
२. माहितीव जनसंपर्क महासंचालनालयाचे पत्र क्र.लेखा-२०२३/का-४/पूनर्विनियोजन/ 
३४२, दि.५ डिसेंबर, २०२३. 
प्रस्तावना :- 


माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालयात बहुतांश संगणक सुमारे ६ वर्षांपूर्वीचे कालबाह्य 
झालेले असून तसेच त्यांची गतीही अतिशय कमी झाली असून याचा अपेक्षित परिणाम प्राप्त होत 
नसल्यामुळे माध्यमांचे डिजिटायझेशन स्वरुप व वाढत्या समाजमाध्यमाच्या काळात आधुनिक 
नवनवीन तंत्रज्ञानाचा व माध्यमाचा वापर करणे आवश्‍यक झाले आहे. त्यामुळे संगणकांची अत्यंत 
आवश्यकता असल्याने माहिती व जनसंपर्क महासंचालनाळलयाच्या कामकाजासाठी ३० नवीन 
अत्याधुनिक संगणक खरेदी करण्यासाठी उक्त संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात 
आली आहे. या मान्यतेनुसार ३० संगणक खरेदी करण्यासाठी मुख्य लेखाशीर्ष २२२० ००४३ मधील १७ 
संगणक- खर्च या उद्दीष्टाखाळी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात पुरेसा निधी उपलब्ध नसल्याने तो 
पुनर्वितरणाद्वारे उपलब्ध करुन देण्याची विनंती माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या उक्त 
संदर्भ २ येथील पत्राद्वारे करण्यात आली आहे. त्यानुसार पुनर्वितरणाद्वारे रु. ५४ लाख इतका निधी 
उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालयाच्या कामकाजासाठी ३० नवीन अत्याधुनिक संगणक 
खरेदी करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभाग, मागणी क्र.ए-६, २२२०-माहिती व प्रसिध्दी (०१)चित्रपट- 
००१, संचालन व प्रशासन (००)(०१) प्रसिध्दी संचालक-मुख्य लेखाशीर्ष २२२०००४३-१६ प्रकाशने या 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२३/९१६/प्र.क्र.३७३/मावज-१ 


उद्दीष्टामधून मुख्य लेखाशीर्ष २२२०००४३-१७संगणक या उद्दीष्टामध्ये सन २०२३-२४ या आर्थिक 
वर्षातील उपलब्ध निधीमधून पुनर्वितरणाद्वारे खालील प्रमाणे निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. :- 


उपशिर्षे व उद्दिष्ट सन २०२२-२३ पुर्नविनीयोजन । पुर्नविनीयोजना कारणे 
झो मंजूर अनुदान (रु.) करावयाची नंतर शिल्लक 
- रक्‍कम (रु) रक्कम (रु) 

१ सा.प्र.वि. मागणीक्र.ए-६, | ९,५०,००,०००/- | - 4¥,00,000/- | ८,९६,००,०००/- | महासंचालनालयाच्या विविध 
२२२०-माहिती व प्रसिध्दी शाखांच्या कामकाजासाठी एकूण ३० 
००१-संचालन व प्रशासन (00) अत्याधुनीक नवीन संगणक खरेदी 
(०१) प्रसिध्दी संचालक (२२२० करण्यासाठी 
००४३) 
१६-प्रकाशने 
सा.प्रववि.  मागणीक्र.ए-६, माहिती व जनसंपर्क 
२२२०-माहिती व प्रसिध्दी | २८,८५,०००/- | 5 ५४,००,०००/- | ८२,८५,०००/- । महासंचालनालयाच्या कार्यालयासाठी 
००१-संचालन व प्रशासन (०० सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात 
(09) प्रसिध्दी संचालक (२२२० संगणक खर्चासाठी २८,८५,०००/- 
००४३) इतके अनुदान मंजुर करण्यात आलेले 
१७ - संगणक खर्च आहे. सदर अनुदान वर्षअखेरपर्यंत 

खर्च होणार आहेत. 
महासंचालनालयास तातडीने ३० 
नवीन अत्याधुनिक संगणक खरेदी 
करावयाचे आहेत. सदर खरेदी 
करण्यास अनुदान पुरेसे उपलब्ध 
नसल्यामुळे पुनर्वितरणाद्वारे अनुदान 
उपलब्ध करावयाचे आहे. 

२. सदर शासन Poe वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.९१/का.व्यय-४ 


दि.०५.०२.२०२४ अन्वये दिलेल्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
2: सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२१५१३०३४९९००७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
VISAY MAROTRAO ५-0 
NANDEKAR 


515548266, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=62861E2C588076DA807403FE9012F 1 9FCC79CFD621047A78 
4178829F75A0C6F2, cn=VIJAY MAROTRAO NANDEKAR 

Date: 2024.02.15 13:13:07 +05'30' 


(वि.मा. नांदेकर ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) प्रधान सचिव,माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, (सा. प्र. वि, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई 
३) संचालक, (माहिती) (वृत्त व जनसंपर्क) माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई 
) 
) 


४) संचालक, (माहिती) (प्रशासन) माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई 
५) उप सचिव, का-२५(अर्थस॑, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२३/९१६/प्र.क्र.३७३/मावज-१ 


६) उपसंचालक (लेखा), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 

७) महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरीक्षा), मुंबई, 

८) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

९) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 

qo) लेखाधिकारी (आहरण व संवितरण), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
११)कक्ष अधिकारी (कार्या-व्यय-४), वित्त विभाग मंत्रालय, मुंबई - ३२. 

१२) कक्ष अधिकारी, का-२५(अर्थसं॑), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१३) निवडनस्ती (मावज-१), सामान्य प्रशासन विभाग. 


SKS oer ws 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


